गुंजवणी प्रकल्प, ता. वेल्हे, जि. पुणे या प्रकल्पास 
द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांक:गुंजव-१२१७/प्र.क्र.१९६/१७/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- २० नोव्हेंबर, २०१८. 


संदर्भ:-१. शासन निर्णय क्र. गुंजव-१२१७/प्र.क्र.५९६/१७/मोप्र-१, दि.०३/०८/२०१८. 
२. मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा, जलसंधारण व संसदीय कार्यमंत्री यांचे मा. मुख्यमंत्री 
यांना दि.४/१०/२०१८ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावनाः 
गुंजवणी प्रकल्प, ता. वेल्हे, जि. पुणे या प्रकल्पास संदर्भ क्र. १ अन्वये काही अटींच्या अधीन 


राहून व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. प्रस्तुत शासन निर्णयातील अट क्र. १ 


“बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा, या तत्वावर हाती घेतलेल्या गुंजवणी धरण पायथा जलविद्युत 


प्रकल्पाची आवश्‍यकतेनुसार फेररचनेसह पुनर्स्थापना करण्यात यावी”, अशी आहे. 


दरम्यान “गुंजवणी प्रकल्पाच्या व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता संदर्भातील 
दि. ३/८/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील अट क्र.१ वगळण्याबाबत आवऱ्यक निर्देश संबंधितांना 
द्यावेत”,अशी विनंती मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा, जलसंधारण व संसदीय कार्यमंत्री यांनी मा. 
मुख्यमंत्री महोदयांना संदर्भ क्र. २ अन्वये केली आहे. सदर पत्रावर मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या 
निर्देशाच्या अनुषंगाने तसेच प्रस्तुत शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
आला असल्याने सदर प्रस्ताव मा. मंत्रिमंडळापुढे विचारार्थ ठेवण्यात आला होता. 


सदर धरण पायथा जलविद्युत प्रकल्प रद्द केल्यास गुंजवणी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील 
शेवटच्या होतक-याच्या शोतापर्यंत सुक्ष्म सिंचनासाठी आवश्‍यक असलेला पाण्याचा अपेक्षित नैसर्गिक 
दाब उपलब्ध होईल. तसेच याकरिता धरणातील पाण्याच्या स्तंभाच्या दाबाचा उपयोग केल्यामुळे 
लोखंडी नलिकेचा व्यास कमी लागणार असून याव्दारे प्रकल्प खर्चात सुमारे रु.१७७ कोटी इतकी 
बचत होणार आहे. या बाबीचा परामर्श घेऊन मा. मंत्रिमंडळाने दि. १३/११/२०१८ रोजीच्या बैठकीत 
विस्तृत चर्चेअंती दिलेल्या निर्णयानुसार संदर्भ क्र. १ बाबत खालीलप्रमाणे श्ुध्दीपत्रक निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः गुंजव-१२१७/प्र.क्र.५९६/१७/मोप्र-१ 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक: 

संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील अट क्र.१ “बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा, या तत्वावर 
हाती घेतलेल्या गुंजवणी धरण पायथा जलविद्युत प्रकल्पाची आवश्‍यकतेनुसार फेररचनेसह 
पुनर्स्थापना करण्यात यावी” ही अट वगळण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, सदर 
जलविद्युत प्रकल्पाला यापूर्वीच मान्यता दिली असल्याने निर्माण होणा-या संभाव्य परिस्थितीबाबतचा 
अंतिम निर्णय मा.मंत्री, जलसंपदा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करून घेण्यात 
यावा. 

सदर झासन शुध्दीपत्रक मा. मंत्रिमंडळाने दि. १३/११/२०१८ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या 

मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥0१/95॥[॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक २०१८११२०१५११५०७२२७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

Vijendra Prabhaka Doon आमण 


2.5.4.20=7cb5ce90d01 8bdc109ad48f37ca4a3b06b0347375607bf 


f9b7cc525c4c213e75, 

Pp a | Wa n ka [| INumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215ca88aa7bfb9 
07686a9a62b37f3a74e5eb: ‘Vijendra Prabhakar Palwan| 
Date: 2018.11.20 15:20:13 +05'30' 


(वि.प्र.पालवणकर) 
शासनाचे कार्यासन अधिकारी 


प्रत- १. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
५. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 


